“उद्योग उप संचालक (गट-आ)” या संवर्गाची 
दि.१.०१.२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२२/८५/प्र.क्र.२३/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२. 


वाचा 9 झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पदोन्न-१४१७/ ११९/ 
प्र.क्र.३३/उद्योग-३, दि.२.६.२०१७ 
२ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पदोन्न- १४१८/ ४४८/ 
प्र.क्र.१०१/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१८ 
३ शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१.६.२०२१ 
४ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पदोन्न-  २०२१/ ८५/ 
प्र.क्र.२६/ उद्योग-३, दि.१८.११.२०२१ 
५ उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/ज्ये.सू./ 
उ.उ.सं.(गट-ओ)/२०२२/ओ-१८७, दि.१८.०२.२०२२. 
शासन परिपत्रक :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील अधिसूचनेतील नियम क्रमांक ५ (१) () प्रमाणे 
मागील कॅलेंडर वर्षामध्ये संबंधित संवर्गात थेट नियुक्‍ती किंवा नियमित अथवा तात्पुरती पदोन्नतीने 
नियुक्‍त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी तयार करुन ती प्रसिध्द करण्याची 
तरतुद आहे. 


२. उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये उद्योग संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील “उद्योग उप संचालक (तां) गट-अ” या संवर्गातील एकूण ६ अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्या. आली आहे. तसेच सदर आदेशान्वये संदर्भ क्रमांक १ च्या आदेशातील २ 
अधिकाऱ्यांची तदर्थ पदोन्नती तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या आदेशातील श्री.कि.व.जाधव व 
श्री.प्र.द.हणबर यांना वगळून उर्वरित ४ अधिकाऱ्यांच्या तदर्थ पदोन्नती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधिन राहून नियमित करण्यात आली आहे. त्यानुसार उद्योग संचालनालयाने संदर्भाकित 
क्र.५ अन्वये “उद्योग उपसंचालक (तां) गट-अ” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या 
कालावधीत तात्पुरती व नियमित पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करुन 
ती प्रसिद्ध करण्याबाबत विनंती केली आहे. 

3. उद्योग संचालनालयाच्या सदर विनंती अनुलक्षून “उद्योग उप संचालक (तां) गट-अ” या 
संवर्गाची दि.१.१.२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ 
येथील मधील सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

४. विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी असल्यास 
त्याबाबत संबंधिताकडून निवेदन घ्यावे व अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती अधिकाऱ्यांच्या 
सेवापुस्तकातील नोंदी, उपलब्ध अभिलेख इ. आधारे तपासून आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह १५ 
दिवसात शासनास सादर करावे. सदर कालावधीत काही आक्षेप प्राप्त झाले नाही तर संबंधित 


IR परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/८५/प्र.क्र.२३/उद्योग-३ 


अधिकाऱ्यांचे काही आक्षेप नाहीत असे गृहीत धरुन ज्येष्ठतायादी अंतिम करण्यात येईल. त्यानंतर 
प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 
५. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ न्यायनिर्णयानुसार तसेच यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडसूच्यामध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठता 
सूचीमध्ये बदल करण्यात येईल. 
&. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२४१२१७५३३४१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra V Gurav 
Ravi nd ra V G urav DN: CN = Ravindra V Gurav, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY, 


LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.03.24 12:20:16 +05'30' 


(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-तीन 


दरवषी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 


१. संवर्गाचे नाव -उद्योग उप संचालक (तांत्रिक (गट अ) 
२. वेतनश्रेणी-एस-२३, ६७७००-२०८७०० 
३. दि.१ जानेवारी २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


20. क ae (ee ही 


श्‌ 


(. नियुक्तीचा मार्ग व्यि प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता 
रूजू दिनांक दिनांक दिनांक 


श्रीम.संगीता गजानन पदोन्नती ०३.०४.१९७२ खुला २४.११.२०२१ | १८.११.२०२१ |३०.०४.२०३० एम.ए.डिप्लोमा 
हिवाळे इन्सटुमेंटेशन 
इंजि. 


| । | 


E:\GR upload\Seniority List 2022\CR_23 22 DDI (T) PROVISIONAL SR 01.01.2022 


शेरा 


शा ° 
शासन FO क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/ 


प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान 


सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१९/५९२/ 
प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब)या पदावरील नियुक्‍ती नियमित 


करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र. २६ उद्योग- 


३ दि.१८.११.२०२१ उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती. 

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे संशोधन सहाय्यक, 
वर्ग-३ या पदावर दि.२८.०९.२००५ रोजी रुजू शासन निर्णय 
क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१२ 
अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर नामनिर्देडानाने 
नियुक्‍ती. शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ अन्वये नियुक्‍ती नियमित 
करण्यात आली. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/उद्योग-३ 
दि.०२.११.२०१५ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा जोडण्यांत आली आहे. शासन 
निर्णय क्र.पदोन्न-१४१७/११९/प्र.क्र.३३/उ-३, दि.०२.०६.२०१७ अन्वये 
उद्योग उप संचालक (तांत्रिक) (गट-अ) या संवर्गातील पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात आली होती सदरची तदर्थ पदोन्नती उ., ऊ. व कामगार 
विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३, 


मान्यता देण्यात आली आहे. 


त 


दि.१८.११.२०२१ रोजीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास 


i 


04] 
g 


RC 


g 


Loe od 


श्रीम.विद्या गजानन 
कुलकर्णी 


श्री.उ.सु.दंडगव्हाळ 


श्रीमती सु.व.बावनकुळे 


युक्‍तीचा मार्ग निका प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृ शैक्षणिक अर्हता 


रूजू दिनांक दिनांक दिनांक 


पदोन्नती २५.११.२०२१ | १८.११.२०२१ | ३०.०६.२०३५ 

पदोन्नती २७.०७.१९७८ | इ.मा.व. (de) | ०८.०६.२०१७ | १८.११.२०२१ | ३१.०७.२०३६ बी.एस.सी. & 
एम.एस.सी. 
(मायक्रोबायोलॉजी) 


पदोन्नती ३०.०१.१९६६ १२.०३.२०१९ १८.११.२०२१ | ३१.०१.२०२४ बी.एस.सी. 
एम.कॉम. 
एमआय 
आरपीएम 


EGR upload\Seniority List 2022\CR_23_22 DDI (T) PROVISIONAL SR 01.01.2022 


शेरा 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 

शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ उद्योग-२, 
दि.२४.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
आली आहे. शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उाद्योग-३ दि. 


३१.०८. 


२०१९ अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी 


(तांत्रिक) (गट ब)या पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६ उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ 
उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


शासन निर्णय क्रआयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 


दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 

नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ अन्वये नियुक्‍ती 
नियमित करण्यात आली. शासन निर्णय क्र.पदोन्न- 
१४१७/११९/प्र.क्र.३३/उ-३, दि.०२.०६.२०१७ अन्वये उद्योग उप 


संचालक (तांत्रिक) (गट-अ) या संवर्गातीलतदर्थ पदोन्नती देण्यात आळी 


होती सदरची तदर्थ पदोन्नती उ., ऊ. व कामगार विभाग, शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३, दि.१८.११.२०२१ रोजीच्या 
आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 


शासन 


शासन 


दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. 
निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, 


पूर्वा 


दि.२४.०६.२०१४ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
आली आहे. 
निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 

३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां), गट-अ या पदावर 


तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती सदरची तदर्थ पदोन्नती उ., ऊ. व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३, 


दि.१८.११.२०२१ रोजीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


i 


(0) 
२० 


२१ 


RR 


Lae 


श्रीम. सीमा विलास पवार 


श्री. श्रीपाद शंकर दामले 


युक्‍्तीचा मार्ग 


(७ प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा | सेवानिद शैक्षणिक अर्हता 


रूजू दिनांक दिनांक दिनांक 


२२.०२.१९७२ | इ.मा.ब. (वेध) | २५.११.२०२१ १८.११.२०२१ | २९.०२.२०३० एम.एस.सी. 
बी.एड 
०१.०८.१९७१ २५.११.२०२१ । १८.११.२०२१ । ३१.०७.२०२९ 


EGR upload\Seniority List 2022\CR_23_22 DDI (T) PROVISIONAL SR 01.01.2022 


शेरा 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०२५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ 
उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस 
जोडून देण्यांत आली आहे शासन निर्णय 
क्र.इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) या 
पदावरील नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे.शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६ उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ उद्योग उप 
संचालक (तां) (गट-अ) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०२५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती शासन निर्णय क्र.आयएसटी- 
२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/उद्योग-३, दि.२३.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची 
सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र.इएसटी- 
२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) या पदावरील 
नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे.शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६ उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ उद्योग उप 
संचालक (तां) (गट-अ) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 

शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 


नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. 


शासन 


निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/ प्र.क्र.२८/उद्योग-३, 


दि.२४.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 


आली आहे 


शासन 


निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 


३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां), गट-अ या पदावर 


तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती सदरची तदर्थ पदोन्नती उ., ऊ. व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३, 
दि.१८. 


११.२०२१ रोजीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास 


मान्यता देण्यात आली आहे. 


खुला 
०१.०५.१९७२ खुला ०४.०१.२०१९ । १८.११.२०२१ | ३०.०४.२०३० ।एम.एस.सी. 
(फिजिक्स) एलएलएम |दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 


i 


ae 
र 


र्ड 


wa 


al युक्‍तीचा मार्ग 


श्री.दि.कि.शिवदास 


त 


श्री. गुरूशांतप्पा शरणप्पा पदोन्नती ०६.०१.१९७२ 
ROA 
श्री.सं.धा.बांगर २३.०६.१९८१ 


२७.०७.१९८१ 


प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृ शैक्षणिक अर्हता 


रूजू दिनांक दिनांक दिनांक 


अजा(वेध) २५.११.२०२१ १८.११.२०२१ | ३१.०५.२०३० | बोएससो (फिजिक्स) 


२१.०१.२०१९ १८.११.२०२१ | ३०.०६.२०३९ एम.एस्सी. 
०४.०१.२०१९ | १८.११.२०२१ बी.ई 


EGR upload\Seniority List 2022\CR_23_22 DDI (T) PROVISIONAL SR 01.01.2022 


शेरा 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-२, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/ 
प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, .२४.०६.२०१४ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान 
सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. शासन निर्णय क्र.इएसटी- 


२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा 


कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब)या पदावरील 
नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे.शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६ उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ उद्योग उप 
संचालक (तां) (गट-अ) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती 

शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. 

शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ उद्योग-३, 
दि.२४.०६.२०१४ नुसार पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
आली आहे. 

शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 
३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां), गट-अ या पदावर 


तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती सदरची तदर्थ पदोन्नती उ., ऊ. व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३, 
दि.१८.११.२०२१ रोजीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 


दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब) या संवर्गात 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. 

शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/ उद्योग-३, 
दि.०२.११.२०१५ अन्वये पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 
आली आहे. 

शासन निर्णय क्र. पदोन्न-१४१८/४४८/प्र.क्र. १०१/उद्योग- 
३,दि.३१.१२.२०१८ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां), गट-अ या पदावर 


तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती सदरची तदर्थ पदोन्नती उ., ऊ. व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२१/८५/प्र.क्र.२६/उद्योग-३, 
दि.१८.११.२०२१ रोजीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


संवर्गात प्रत्यक्ष पेवानिद शैक्षणिक अर्हता शेरा 


रूजू दिनांक 


२६ ।श्री.अतुल दत्तु दवंगे पदोन्नती २५.११.१९८१ é २६.११.२०२१ | १८.११.२०२१ | ३०.११.२०२३९ डी.एम.ई शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-२, 
बी.ई.(ऑटोमोबाईल) |।दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब) या संवर्गात 

नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.इएसटी- 
२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब)या पदावरील 
नियुक्‍ती नियमित करण्यात आली आहे.शासन निर्णय 
क्र.पदोन्न/२०२१/८५/प्र.क्र.२६ उद्योग-३ दि.१८.११.२०२१ उद्योग उप 
संचालक (तां) (गट-अ) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


E:\GR upload\Seniority List 2022\CR_23 22 DDI (T) PROVISIONAL SR 01.01.2022 


